मागणी क्र.व्ही-२ (अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष*“२२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
सन २०२१-२२ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.०७/२०२२/१७स 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ एप्रिल 2022 


वाचा- 


१) शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२१/प्र.क्र.०७/२०२१/१७स दि.०३ मार्च २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधिन क्र.१ दि.०३ मार्च २०२२ चा शासन निर्णय क्रमांक “पुनर्वि-२३२१/प्र.क्र.०७/२०२१/१७स ” 


ऐवजी पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.०७/२०२२/१७स असा वाचावा. 


या व्यतिरिक्त संदर्भाधिन क्र.१ दि.०३.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये कोणताही बदल नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०७१६३६३४१४०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SEEMA BABANRAO 


JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) मंत्रालय,मंबई, 

२. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
३. मा.आयुक्त (सहकार) सहकार आयुक्तालय, पुणे 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

६. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. उप सचिव (श्री खोरगडे) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुं.३२. 
१०.वित्त विभाग (व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्राळय,मुंबई ३२ 

११.कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


